दर्शनिका विभाग, मुंबई कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय,क्रमांक: SAA - २०२३/ प्र.क्र.१९० /सांका.२. 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ ऑक्टोबर,२०२३ 


संदर्भ :१ समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व fears सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्र. 
संकीर्ण-२००१/प्र.क्र. २९८/सां.का.२, दि. २३.३.२००६ व शासन शुध्दीपत्रक, 
दि.५.५.२००६. 
२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. दर्शनि- 
२०२३ /प्र.क्र.५७/सां.का.२, दि.१.०३.२०२३. 
३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृबं- २०२१/प्र.क्र.१९४(भाग-१)/ 
आस्थापना,दि.२१.०६.२०२३. 
४.पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. दर्शनि- 
2023 / प्र.क्र.१८७/सां.का.२, दि.५.१०.२०२३. 
४. कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग यांचे पत्र क्र. ८१४, दिनांक ६.१०.२०२३ 
५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.३१.०८.२०२३ 
६. वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.०६.०९.२०२३ 


प्रस्तावना : 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील दर्शनिका विभाग, मुंबई 
या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील “३३ नियमित पदे + ६ पदांच्या बाहययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या 
मनुष्यबळ सेवा” याप्रमाणे एकूण ३९ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे.तर संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये ७ पदे अस्थायी पदे म्हणून घोषित 
करण्यात आली आहेत. यापूर्वी संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या दर्शनिका 
विभागाच्या आकृतीबंधातील १०--४ अशी एकूण १४ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्र. २ येथील दि.०१.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूरी देण्यात 
आली होती. सदरची मुदतवाढ आता संपुष्टात आली आहे. वित्त विभागाने संदर्भ क्र.५ व ६ येथील 


शासन निर्णय क्रमांकः दर्शनि - 2023/ प्र.क्र.१९० /सांका.२. 


शासन निर्णय व शासन शुध्दीपत्रकानुसार प्रशासकीय विभागातील अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ 
पासून दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास अधिकार प्रदान केले आहे. 
त्यानुसार कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई यांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील ४--३ 
अशा एकूण ७ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये शासनास 
सादर केला आहे. सदरहू प्रस्तावानुसार दर्शनिका विभागातील ७ अस्थायी पदांना दिनांक 
२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

दर्शनिका विभागाकडून प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खाळील अटींच्या अधीन राहून दर्शनिका 
विभागातील सोबतच्या विवरणपत्र-१ व विवरणपत्र-२ येथे नमूद केलेल्या ४--३ अशा एकूण ७ अस्थायी 
पदे दि.०१.०९.२०२३ पासून दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी 
देण्यात येत आहे :- 
अटी :- 


१. ज्या प्रयोजनार्थ ही पदे निर्माण केली आहेत त्याच प्रयोजनार्थ त्या पदाचा विनियोग करण्यात 
यावा. 

२. या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rea नाही. 

३. या पदांवरील अपेक्षित खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


२. दर्शनिका विभागाच्या आस्थापनेवरील “विवरणपत्र -१” येथे नमूद केलेल्या पदांवर होणारा 
खर्च “मागणी क्र. झेडडी-१, २०७० इतर प्रशासकीय सेवा (००) Coo इतर खर्च, (००) (09) महाराष्ट्र 
जिल्हा दर्शनिका संपादक मंडळ (२०७० ०७९१) ०१ वेतन” व “विवरणपत्र -२” येथे नमूद केलेल्या 
पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. झेडडी-१, २२२०, माहिती व प्रसिध्दी, (६०), इतर (००) ११० प्रकाडाने 
(09) (09) भारतीय स्वतंत्र आंदोलन इतिहास समिती, महाराष्ट्र राज्य (२२२० ०४९१-०१ वेतन”, या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर केलेल्या आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ व दिनांक ०६.०९.२०२३ च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान 
केलल्या अधिकारानूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दर्शनि - 2023/ प्र.क्र.१९० /सांका.२. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥8१॥/७9॥॥9.90९.॥) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१३१७५१५३४०२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
U M A NT 2.5.4.20=58694d4cd2bd 1 6f0ab65 1 4fc8598a9aa217e25084 
55856a701adb1bb6ef9b120, postalCode=400032, 
‘Maharashtra, 


st=l A 

D | N KAR PAS HTE serialNumber=AFCOO6DAAE95DOF2CF7C7FO9CA18CFOC9 
C9363A05E6070B1C03455CF1CB43586, cn=SUMANT 
DINKAR PASHTE 
Date: 2023.10.13 18:10:03 +05'30' 


(सु.दि.पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


कार्यकारी संपादक व सचिव,दर्शनिका विभाग,मुंबई. 

महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा महाराष्ट्र-१,मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

५. कक्ष अधिकारी(व्यय-१५, अर्थ-११),वित्त विभाग , मंत्रालय,मुंबई. 

६. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवड नस्ती सां.का.२. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः दर्शनि - 2023/ प्र.क्र.१९० /सांका.२. 


दर्शनिका विभाग, मुंबई कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 
शासन निर्णय क्रमांक- दर्शनि-२०२३/प्र.क.१९०/सां.का.२, दि. १३ ऑक्टोबर, २०२३ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-१ 
अ.क्र. | पद संख्या | वेतनस्तर 
१. | संशोधन अधिकारी १ 5-१५, रु. ४१८००-१३२३०० 
२. | प्रशासकोय अधिकारी १ 5-१५, रु. ४१८००-१३२३०० 
३. | सहायक १ 5-८, रु. २५५००-८११०० 
४. | लिपिक टंकलेखक १ 5-६, रु. १९९००-६३२०० 
एकूण पदे a 
विवरणपत्र-२ 
अ.क्र. | पद संख्या वेतनस्तर 
१. । सहायक संशोधन अधिकारी 2 | 5-१४, रु. ३८६००-१२२८०० 
२. । लिपिक टंकलेखक eu 5-६, रु. १९९००-६३२०० 
एकूणपदे | ३ 
DINKAR PASHTE कळा 
(सु.दि.पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


